महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ मधील 
श्रीम.कल्पना क्षिरसागर यांच्या 
पदस्थापनेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन Beal क्रमांक : मविसे-१०२१/प्र.क्र.८०/२०२१/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक:- ०१ सप्टेंबर,२०२१. 


वाचा :- 

१.ग्रामविकास विभाग शासन आदेशा क्र: मविसे-१०२०/प्र.क्र.9७५/२०२०/आस्था-३, 
दि.१५.०९.२०२० 

२.मुळ अर्ज क्र.३४०/२०२०, श्रीम.कल्पना क्षिरसागर विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.१६.०२.२०२१ 
रोजी दिलेला आदेश. 

३.याचिका क्र.३७९२/२०२१, श्री.प्रताप सवडे विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये मा .उच्च 
न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी दि.२८.०७.२०२१ रोजी दिलेला आदेश. 


शासन आदेडा :- 

संदर्भ क्र .२ येथे मुळ अर्ज क्र .३४०/२०२० संदर्भात मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने 
दि.१६.०२.२०२१ रोजी शासनाने दि .१५.०९.२०२० रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशातील अ .क्र.८ येथील 
श्रीम.कल्पना क्षिरसागर यांची पदस्थापना रद्द ठरवून श्रीम AREER यांना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, जालना येथे पदस्थापना देण्याबाबत आदेशित केले आहे. 
२. सदर आदेशाविरूध्द श्री.प्रताप सवडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मा.उच्च न्यायालय, 
औरंगाबाद खंडपीठ येथे याचिका क्र.३७९२/२०२१ दाखल केली . सदर याचिका मा.उच्च न्यायालयाने संदर्भ 
क्र.३ येथील दि.२८.०७.२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये खारिज केली व श्रीम .क्षिरसागर यांना अतिरिक्‍त मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना येथे पदस्थापना देण्याबाबत आदेशित केले. 
३. मा.न्यायाधिकरण व मा.उच्च न्यायालयाने अनुक्रमे दि .१६.०२.२०२१ व दि.२८.०७.२०२१ रोजी 
दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने श्रीम .कल्पना क्षिरसागर, प्रकल्प संचालक, जिल्हा 
ग्रामीण विकास यंत्रणा ,जालना यांना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना या पदावर 
पदस्थापना देण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने मंजुरी देण्यात येत आहे . 


शासन Sea क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.८०/२०२१/आस्था-३ 


8. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९०१११३४०७३३२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr Vasant Gopal 
Dr Vasant ५” 

DN: c=IN, o=Government Of 

Maharashtra, ou=Rural Development 

Department, postalCode=400032, 


G O [2 a | st=Maharashtra, 


2.5.4.20=19¢1f05a32104713094b1ba 
bbae721a60140a8f1f9e16ca9d8dc3e 
af7de15d65, cn=Dr Vasant Gopal 


Mane hore 


Date: 2021.09.01 21:36:10 +05'30' 


(डॉ.वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 

) मा. उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 
३) मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

) मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

) मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, 
६) विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद, 

) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना, 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी ,जालना, 
९) महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
qo) संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत.), 
११) कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 
१२) निवडनस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


KKEKKKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


